विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेअंतर्गत 
"Gym facilities as per need at 
Hostels" योजनेच्या मार्गदर्शक 
तत्वांना मंजूरी देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विकेस-२०२१/प्र.क्र. ६२/का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: २६/०८ /२०२१ 
संदर्भ- 
१. जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र H.FN.99094/09/2098/ Grants 
दि.११.०३.२०१९ 
२. शासन निर्णय क्रमांक: केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र.६३/का १९ दि. ३१.०८.२०१९ 
प्रस्तावना - 
केंद्र शासनाकडून दरवर्षी विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत अनुदान, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 
२७५(१ अंतर्गत व अदिम जमाती विकास कार्यक्रम या योजनाअंतर्गत राज्य शासनास अनुदान प्रदान होत 
असते. या योजनाअंतर्गत प्राप्त होणा-या अनुदानासाठीचे प्रस्ताव मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील 
कार्यकारी समितीच्या मान्यतेने केंद्र शासनाच्या जनजाती कार्य मंत्रालयाकडे सादर करण्यात येतात. 
“Gym facilities as per need at Hostels” हा प्रस्ताव मुख्यत्वे आदिवासी विकास विभागामार्फ़त 
शासकीय वसतिगृहामधील विद्यार्थ्यांचे आरोग्य Yes व सशक्त राहावे यासाठी आणि शिक्षणाबरोबर 
विद्यार्थ्यांचा व्यायाम व्हावा यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे तसेच विद्यार्थ्यांना मोकळ्या जागेत 
विद्यार्थ्यांना आपल्या सोईच्या वेळेनुसार व्यायाम करता यावा याकरिता जीम ची सुविधा उपलब्ध करून देणे 
या हेतुने सादर करण्यात आला. 


2. आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी विदयार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आणि राहण्यासाठी 
शासकीय वसतीगृह चालवण्यात येतात. सदर शासकीय वसतीगृहामधील शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना 
दर्जायुक्‍त शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, करमणुक आणि व्यक्तिमत्व विकास यामधील कलागुणांना 
वाव देणेकरिता विविध व्यवस्था/सुविधा उपलब्ध करून देणे हे विभागाचे ध्येय आहे. अभ्यासाव्यतिरिक्‍्त 
विद्यार्थी eo व सशक्त राहावे आणि विद्यार्थ्यांमध्ये व्यायामाची fears आवड निर्माण करणे त्यामधुन 
विद्यार्थ्यांचा व्यक्तिमत्व विकास साधणे, याकरिता विभागामार्फ़त “Gym facilities as per need at 
Hostels” ही योजना केंद्र शासनाकडे प्रस्तावित करण्यात आळी. जनजाती कार्य मंत्रालयाने 
दि.१२.०२.२०१९ रोजी आयोजित केलेल्या Project Appraisal Committee (PAC) बैठकीमध्ये सदर 
योजना सन २०१९-२० करिता राबविण्यासाठी संदर्भाधिन क्र. ०१ पत्रान्वये मंजुरी देऊन एकूण रू. 
२००.०० लक्ष निधी वितरित केला आहे. सदर निधी संदर्भाधिन शासननिर्णयान्वये आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास, नाशिक यांना वितरीत केला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विकेस-२०२१/प्र.क्र. ६२ /का-१९ 


३. आता, आदिवासी विकास विभागांतर्गत चालवण्यात येणाऱ्या वसतिगृहात राहणा-या 
विद्यार्थ्याकरीता “Gym facilities as per need at Hostels” या रु. 200.00 लक्ष किंमतीच्या विठोष केंद्रीय 
योजनेंतर्गत सन 2098-20 करीता मंजुर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शक सुचना निर्गमित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

आदिवासी वसतीगृहामधील विद्यार्थ्यांना व्यायामासाठी आवश्‍यक असलेले साहित्य उपलब्ध 
करून देणे व त्यांच्यामध्ये व्यायामाची fears आवड निर्माण करणे यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत 
“Gym facilities as per need at Hostels” ही विशोष केंद्रीय सहाय्य योजनेंतर्गत रु. २००.०० लक्ष इतक्या 
किंमतीची योजना राबविण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांना या निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट 
क्रमांक १ नुसार मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरीत तरतूदींच्या मर्यादेत योजना राबविण्याबाबत 
त्वरीत कार्यवाही करण्यात यावी व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवालासह शासनास 
सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 


Be हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८२६१३५४२८६९२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Prakash Vijay ण कका 


2.5.4.20=1b4b695a8c26d 1 40fc5c049d28 1 eedbf23beed9a89ad75264 
1613228147 
ps \ym=23F 17B7 ABBFC6358B307 3C61D025B7893A825E98, 


Waje Riri ee ll 
(प्रकाश वि.वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
स्वीय सहायक,मा. सचिव,आदिवासी विकास, मंत्रालय,मुंबई 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास,नाशिक. 
सहसचिव /उपसचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे , नाशिक, नागपूर व अमरावती 
सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
सर्व अवर सचिव /कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय मुंबई. 
निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


>» ec aw AD 2 


oO ne GS & 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकेस-२०२१/प्र.क्र. ६२ /का-१९ 


परिशिष्ट-१ 


विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत मंजूर योजना सन २०१९-२० 


fe योजनेचे नांव e Gym facilities as per need at Hostels 

२ | योजना मंजूरी वर्ष ७ सन २०१९-२० 

३ | उपलब्ध निधि ७ रु. २००.०० लक्ष 

४ | योजनेचे कार्यक्षेत्र «७ आदिवासी विकास विभागा अधिनस्त असणारे सर्व शासकीय 
वसतिगृह 

५ | योजनेतील «७ शासकीय वसतिगृहामधील सर्व विद्यार्थी 


लाभार्थी/युनिटसंख्या 


शासकीय वसतिगृहामधील विद्यार्थी यांचे आरोग्य es व सशक्त 
राहावे यासाठी आणि शिक्षणाबरोबर विद्यार्थ्यांचा व्यायाम व्हावा 
यासाठी व्यवस्था/सुविधा उपलब्ध करून देणे. 

« विद्यार्थ्यांना मोकळ्या जागेत विद्यार्थ्यांना आपल्या सोयीच्या 
वेळेनुसार व्यायाम करता यावा या करिता ग्रीन जीमची सुविधा 
उपलब्ध करून देणे. 


६ | योजनेचा उद्देश 


७ । योजनेसाठी येणाऱ्या एकूण उपलब्ध निधी- रु. २००.०० लक्ष. 

खर्चाचे सविस्तर «७ खेळाचे साहित्य Gem प्रणाळीवर/विहित पद्धतीने प्रक्रिया राबवून 
खरेदी करणेत येईल. 

«७ Gem /विहित प्रक्रियेमधे अंतिम होणारी किंमत असेल. 

अंदाजे प्रती वसतिगृह रु. ४.०८ लक्ष या प्रमाणे किंमत असेल मात्र 

निविदा/पोर्टल वर प्राप्त होणारी न्युनतम किंमत अंतिम असेल. 


अंदाजपत्रक 


८ | अंमलबजावणी संबंधित प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 


अधिकारी 


९ | योजना राबविणारी संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
यंत्रणा आणि विहीत प्रक्रियेद्वारे अंतिम होणारी पुरवठा दार संस्था 


१० ० | नियंत्रक अधिकारी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 


| योजना राबविण्याची « सदर योजनेची अंमलबजावणी सुरळितपणे होण्याकरीता आयुक्त, 


कार्यपद्धती आदिवासी विकास, नाशिक यांचे स्तरावर खालीलप्रमाणे मुल्यमापन व 
संनियंत्रण समिती गठित करणेत येईल. 
१) आयुक्‍त आदिवासी विकास नाशिक - अध्यक्ष 
२) अपर आयुक्‍त आदिवासी विकास- सर्व - सदस्य 
३) प्रकल्प अधिकारी, ए,आ,वी,प्र,- (कोणतेही चार) - सदस्य 
४ जिल्हा क्रीडा अधिकारी, नाशिक - सदस्य 
५)उपआयुक्त, वित्त,आदिवासीआयुक्‍तालय - सदस्य 
६) गृहपाल (कोणतेही २) - सदस्य 
७) उप आयुक्त, शिक्षण - सदस्य सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकेस-२०२१/प्र.क्र. ६२ /का-१९ 


७ योजनेचे मार्गदर्शक सूचना मंजूर झाल्यानंतर सर्व प्रकल्प अधिकारी 
आपल्या अधिनस्त असणाऱ्या शासकीय वसतिगृहा मधील गृहपाल 
यांचे कडून वसतिगृह निहाय ग्रीन जिम करिता आवश्यक असणाऱ्या 
साहित्याची मागणी संबंधित प्रकल्प कार्यालय यांचे कडे नोंदवतील. 


© सदर प्रकल्प राबविण्यासाठी शासकीय वसतीगृह शासनाच्या 
जागेवर असणे व ग्रीन जिम करिता वसतिगृहाच्या आवारात पुरेशी 
जागा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. ज्या वसतीगृहामध्ये सर्वाधिक 
विद्यार्थी संख्या आहे, san वस्तीगृहाना प्राधान्य देण्यात येईल. 
सदर ग्रीन जीम मध्ये प्राधान्याने पुढील बाबीचा समावेश असेल - 


अ.क्र साहित्य अंदाजित किंमत 
ise =) Air Walker ५८०००/- 
२ Surf board ५६०००/- 
3 Cycle ६६०००/- 
8 Seated and Standing Twister | §&¢000/- 
षु Shoulder builder 40000/- 
& Seat up board ३७०००/- 
७9 Horizontal Bar 23000/- 
रड Double bar ३६०००/- 
९ Bench १४०००/- 
Total 8,0¢,000/- 


«७ संबंधित अपर आयुक्‍त आपल्या अधिनस्त असणाऱ्या प्रकल्प 
कार्यालयाची माहिती तपासून आयुक्‍त आदिवासी विकास यांना 
सादर करतील. 

© शासकीय वसतिगृहाची अंतिम निवड आयुक्‍त आदिवासी विकास 
करतील. 

«७ आयुक्‍त, आदिवासी विकास सदर माहितीचे एकत्रीकरण करून 
उपलब्ध निधी मध्ये खरेदी करता येणारे साहित्य व त्याबाबत 
सविस्तर बाबी ( संख्या, किमत इ.) मुल्यमापन व सनियंत्रण 
समितीमार्फ़त करणेत येतील. 

«७ आयुक्‍त आदिवासी विकास त्यांचे स्तरावरून Gem प्रणालीद्वारे 
अथवा शासनाच्या विहित पद्धतीने खरेदी प्रक्रिया राबवून साहित्य 
खरेदी करण्यात येईल. 

«७ शासकीय वसतिगृहावर साहित्य पुरवठा झाल्यानंतर सर्व प्रकल्प 
अधिकारी त्यांचे अधिनस्त शासकीय वसतिगृहावर साहित्य पुरवठा 
झाल्याबाबत संबंधित गृहपाल यांचे कडून अहवाल घेवून अपर 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकेस-२०२१/प्र.क्र. ६२ /का-१९ 


आयुक्‍त यांचे माध्यमातून आयुक्‍त आदिवासी विकास यांना सादर 
करतील. 

सदर योजना शासकीय वसतिगृहाकरिता आवश्यक असणारे 
साहित्य खरेदी करण्यापुरते मर्यादित असेल. योजनेतर्गत नवीन 
बांधकाम/दुरूस्ती बाबी अंतर्भुत करता येणार नाहीत. 

शासकीय वसतीगृहामध्ये साहित्य पुरवठा झाल्याबाबत व सर्व 
साहित्य चांगल्या गुणवत्तेचे/दर्जाचे असल्याबाबत संबंधित गृहपाल 
यांचेकडून अहवाल घेऊन प्रकल्प अधिकारी, अपर आयुक्त यांचे 
माध्यमातून आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांना सदर अहवाल सादर 
करतील. 

सदर योजना राबविताना गरजेनुरुप बदल करण्याचे अधिकार 
तसेच त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचे अधिकार वरील 
नमूद समितीस राहील. तथापि, काही धोरणात्मक बाब उद्भवल्यास 
शासनाचे मार्गदर्शन घेण्यात येईल. 

योजने संबंधित मासिक भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल आयुक्‍त 
आदिवासी विकास शासनास सादर करतील. 

आयुक्‍त आदिवासी विकास योजना पूर्णत्वाचा दाखला व उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर करतील. 


१२ | योजनेचा कालावधी १ वर्ष 
१३ | योजनेचे सनियंत्रन व मुल्यमापन व संनियंत्रणची कार्यपद्धती मुल्यमापन व संनियंत्रण समिती 
मुल्यमापन ठरवेल. 

१४ | निधि वितरण आयुक्‍त आदिवासी विकास यांचे स्तरावरून आवश्‍यकतेप्रमाणे टप्पे 
निश्चिती करून निधी वितरण करण्यात येईल. 
सर्व साहित्याचा पुरवठा केल्याचा अहवाल प्रकल्प अधिकारी यांचे 
कडून प्राप्त झाल्यावर होवटचा १०% निधी अदा करण्यात येईल. 

१५ । फलनिष्पत्ती वसतिगृहमधीळल विद्यार्थी व्यायामाचे साहित्य व सुविधा उपलब्ध 


होईल. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


